RNINo . MAHBIL/ 2009/ 31744 
Reg. No. MCS/ 177/ 2016- 18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

भाग एक - ल 


वर्ष ३, अंक ३४ ] 


गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २- ८, २०१७/ कार्तिक ११ -१७, शके १९३९ 


[ पृष्ठे ८, किंमत : रुपये २३ . ०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
(केंद्रीय ) औद्योगिक विवाद अधिनियम व मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम यांखालील 
( भाग एक , चार - अ, चार - ब आणि चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचना , आदेश व निवाडे यांव्यतिरिक्त ) 

अधिसूचना , आदेश व निवाडे. 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्रीमती रो. सु. गुप्ते , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , यवतमाळ यांचा दिनांक २९ मे २०१७ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १४८०. – श्रीमती रो . सु . गुप्ते , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, यवतमाळ यांना त्यांच्या दिनांक २९ मे २०१७ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २४ एप्रिल २०१७ ते २६ मे २०१७ पर्यंत एकूण ३३ दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक 
२३ एप्रिल २०१७ व रजेच्या पुढे दिनांक २७ मे २०१७ व २८ मे २०१७ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात आली आहे . 

श्रीमती रो. सु . गुप्ते ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, यवतमाळ या पदावरील स्थानापन्न 
नियुक्ती पुढे चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती रो . सु . गुप्ते ह्या सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, यवतमाळ या पदावर स्थानापन्न 
होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक २२ सप्टेंबर २०१७ . 


सी . प्र. हंजनकर , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


भाग एक - ल - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २- ८, २०१७ / कार्तिक ११ -१७, शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . बी . वाय . फड , न्यायाधीश, ४ थे कामगार न्यायालय , ठाणे यांचा दिनांक २१ ऑगस्ट २०१७ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १४८१. - श्री . बी . वाय. फड , न्यायाधीश , ४ थे कामगार न्यायालय, ठाणे यांना त्यांच्या दिनांक २१ ऑगस्ट २०१७ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , दिनांक २८ ऑगस्ट २०१७ ते ३० ऑगस्ट २०१७ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे 
दिनांक २५ ऑगस्ट २०१७ ते २७ ऑगस्ट २०१७ व रजेच्या पुढे दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१७ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगी सह मंजूर करण्यात येत आहे. 

श्री. बी . वाय . फड हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , ठाणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . बी . वाय . फड हे न्यायाधीश , ४थे कामगार न्यायालय, ठाणे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक २२ सप्टेंबर २०१७. 


सी . प्र. हंजनकर , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . एस . के. कुलकर्णी, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, जळगाव यांचा दिनांक ८ ऑगस्ट २०१७ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १४८२. - श्री . एस . के. कुलकर्णी, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , जळगाव यांना त्यांच्या दिनांक ८ ऑगस्ट २०१७ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २ ऑगस्ट २०१७ ते ५ ऑगस्ट २०१७ पर्यंत एकूण ४ दिवसांची परिवर्तीत रजा, रजेच्या पुढे 
दिनांक ६ ऑगस्ट २०१७ हा सुट्टीचा दिवस जोडून मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्री . एस . के. कुलकर्णी हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , जळगाव या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एस . के. कुलकर्णी हे सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , जळगाव या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक २२ सप्टेंबर २०१७ . 


सी . प्र. हंजनकर , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २-८ , २०१७ / कार्तिक ११- १७, शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . एस . के . कुलकर्णी, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , जळगाव यांचा दिनांक १ सप्टेंबर २०१७ रोजीचा अर्ज . 

__ रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १४८३. – श्री . एस . के . कुलकर्णी, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , जळगाव यांना त्यांच्या दिनांक १ सप्टेंबर २०१७ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ४ सप्टेंबर २०१७ ते ६ सप्टेंबर २०१७ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक २ सप्टेंबर २०१७ ते ३ सप्टेंबर २०१७ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री. एस . के. कुलकर्णी हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, जळगाव या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एस . के . कुलकर्णी हे सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , जळगाव या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक २२ सप्टेंबर २०१७. 


सी . प्र. हंजनकर , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . दे. ज. शेगोकार , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , औरंगाबाद यांचा दिनांक १६ ऑगस्ट २०१७ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १४८४ . - श्री . दे. ज . शेगोकार, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , औरंगाबाद यांना त्यांच्या दिनांक १६ ऑगस्ट २०१७ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ९ ऑगस्ट २०१७ ते १४ ऑगस्ट २०१७ पर्यंत एकूण ६ दिवसांची परिवर्तीत रजा, रजेच्या पुढे 
दिनांक १५ ऑगस्ट २०१७ हा सुट्टीचा दिवस जोडून मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . दे. ज . शेगोकार हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, औरंगाबाद या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . दे. ज . शेगोकार हे सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, औरंगाबाद या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 


सी . प्र. हंजनकर , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


दिनांक २२ सप्टेंबर २०१७ . 


भाग एक - ल - १अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २- ८, २०१७/ कार्तिक ११- १७, शके १९३९ 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . दे. ज . शेगोकार, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , औरंगाबाद यांचादिनांक १८ ऑगस्ट २०१७ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १४८५. - श्री . दे. ज. शेगोकार , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , औरंगाबाद यांना त्यांच्या दिनांक १८ ऑगस्ट २०१७ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २२ ऑगस्ट २०१७ ते २४ ऑगस्ट २०१७ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे 
दिनांक २५ ऑगस्ट २०१७ ते २७ ऑगस्ट २०१७ हे सुटट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . दे. ज. शेगोकार हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , औरंगाबाद या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . दे. ज . शेगोकार हे सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , औरंगाबाद या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 


सी . प्र. हंजनकर , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


दिनांक २२ सप्टेंबर २०१७. 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . एस . जी . दबडगांवकर , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, ठाणे यांचा दिनांक २१ ऑगस्ट २०१७ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १४८६. - श्री . एस . जी. दबडगांवकर , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, ठाणे यांना त्यांच्या दिनांक २१ ऑगस्ट २०१७ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २८ ऑगस्ट २०१७ ते ३० ऑगस्ट २०१७ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे 
दिनांक २५ ऑगस्ट २०१७ ते २७ ऑगस्ट २०१७ व रजेच्या पुढे दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१७ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री. एस . जी . दबडगांवकर हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , ठाणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एस . जी . दबडगांवकर हे सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, ठाणे या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून, 


मुंबई, 
दिनांक २२ सप्टेंबर २०१७ . 


सी . प्र. हंजनकर , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २- ८ , २०१७/ कार्तिक ११ - १७, शके १९३९ 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . डी . एम . देशमुख , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , मुंबई यांचा दिनांक २३ ऑगस्ट २०१७ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १४८९. - श्री . डी. एम . देशमुख , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक २३ ऑगस्ट २०१७ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १९ ऑगस्ट २०१७ ते २२ ऑगस्ट २०१७ पर्यंत एकूण ४ दिवसांची परिवर्तीत रजा मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्री . डी. एम . देशमुख हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती . 


रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . डी . एम . देशमुख हे सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक २२ सप्टेंबर २०१७. 


सी . प्र. हंजनकर , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . एम . क्यु . एस . एम . शेख , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , भंडारा यांचा दिनांक १६ ऑगस्ट २०१७ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १४९०. – श्री . एम . क्यु . एस . एम . शेख , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, भंडारा यांना त्यांच्या दिनांक १६ ऑगस्ट २०१७ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ८ ऑगस्ट २०१७ ते १० ऑगस्ट २०१७ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . एम . क्यु . एस. एम. शेख, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, भंडारा या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एम . क्यु . एस . एम. शेख हे सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, भंडारा या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक २२ सप्टेंबर २०१७. 


सी . प्र. रंजनकर , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २- ८, २०१७ / कार्तिक ११ -१७, शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . ए. एस . पंढरीकर , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, सातारा यांचा दिनांक १६ ऑगस्ट २०१७ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १४९१. - श्री. ए. एस. पंढरीकर , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , सातारा यांना त्यांच्या दिनांक १६ ऑगस्ट २०१७ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ७ ऑगस्ट २०१७ ते दिनांक ९ ऑगस्ट २०१७ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची परिवर्तीत रजा, रजेच्या 
मागे दिनांक ६ ऑगस्ट २०१७ हा सुट्टीचा दिवस जोडून मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . ए. एस . पंढरीकर हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, सातारा या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . ए. एस . पंढरीकर हे न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , सातारा या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक २२ सप्टेंबर २०१७ . 


सी . प्र. रंजनकर , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . ए. एस. पंढरीकर, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , सातारा यांचा दिनांक १० ऑगस्ट २०१७ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १४९२. - श्री . ए. एस . पंढरीकर , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , सातारा यांना त्यांच्या दिनांक १० ऑगस्ट २०१७ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की, त्यांची दिनांक १४ ऑगस्ट २०१७ ते दिनांक १६ ऑगस्ट २०१७ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या 
मागे दिनांक १२ ऑगस्ट २०१७ ते १३ ऑगस्ट २०१७ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . ए. एस . पंढरीकर हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , सातारा या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. ए. एस . पंढरीकर हे न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , सातारा या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक २२ सप्टेंबर २०१७ . 


सी . प्र. हंजनकर , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २-८ , २०१७ / कार्तिक ११- १७, शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्रीमती ए. आर. रहाणे, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, धुळे यांचा दिनांक १६ ऑगस्ट २०१७ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १४९३. - श्रीमती ए. आर. रहाणे, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, धुळे यांना त्यांच्या दिनांक १६ ऑगस्ट २०१७ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की, त्यांची दिनांक १७ ऑगस्ट २०१७ ते दिनांक २४ ऑगस्ट २०१७ पर्यंत एकूण ८ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या 
पुढे दिनांक २५ ऑगस्ट २०१७ ते २७ ऑगस्ट २०१७ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्रीमती ए. आर. रहाणे ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , धुळे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 


रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती ए . आर . रहाणे ह्या न्यायाधीश , कामगार न्यायालय , धुळे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक २२ सप्टेंबर २०१७. 


सी . प्र. हंजनकर , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . एस . एन. साळवे, न्यायाधीश , १ ले कामगार न्यायालय, अहमदनगर यांचा दिनांक ११ ऑगस्ट २०१७ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १४९४ . - श्री . एस . एन . साळवे, न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय , अहमदनगर यांना त्यांच्या दिनांक ११ ऑगस्ट २०१७ 
रोजीच्या अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ८ ऑगस्ट २०१७ ते दिनांक ९ ऑगस्ट २०१७ पर्यंत एकूण २ दिवसांची परिवर्तीत रजा , 
मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . एस . एन. साळवे हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय, अहमदनगर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती. 
__ रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एस . एन. साळवे हे न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय , अहमदनगर या पदावर स्थानापन्न 
होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई, 
दिनांक २२ सप्टेंबर २०१७. 


सी . प्र. हंजनकर , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २-८, २०१७ / कार्तिक ११- १७, शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . डी . व्ही . कुटे , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, महाड यांचा दिनांक १८ ऑगस्ट २०१७ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १४९५ . - श्री . डी . व्ही. कुटे , न्यायाधीश , कामगार न्यायालय, महाड यांना त्यांच्या दिनांक १८ ऑगस्ट २०१७ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २१ ऑगस्ट २०१७ ते दिनांक २४ ऑगस्ट २०१७ पर्यंत एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक 
२० ऑगस्ट २०१७ व रजेच्या पुढे दिनांक २५ ऑगस्ट २०१७ ते २७ ऑगस्ट २०१७ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात आली आहे . 
____ श्री. डी . व्ही. कुटे, हे रजेवर गेलेनसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , महाड या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. डी. व्ही . कुटे हे न्यायाधीश , कामगार न्यायालय , महाड या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक २२ सप्टेंबर २०१७ . 


सी . प्र. हंजनकर , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्रीमती एन. एस . आणेकर, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, गोंदिया यांचा दिनांक १८ ऑगस्ट २०१७ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १४९६. - श्रीमती एन . एस . आणेकर , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, गोंदिया यांना त्यांच्या दिनांक १८ ऑगस्ट २०१७ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २६ जुलै २०१७ ते दिनांक १७ ऑगस्ट २०१७ पर्यंत एकूण २३ दिवसांची परिवर्तीत रजा 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्रीमती एन. एस. आणेकर ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , गोंदिया या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती एन . एस . आणेकर ह्या न्यायाधीश , कामगार न्यायालय, गोंदिया या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक २२ सप्टेंबर २०१७ . 


सी . प्र. हंजनकर , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


